RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ५८ ] 


सोमवार, ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


महिला व बाल विकास विभाग 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू 

चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


. 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २०००. 

क्रमांक CWC. २०१५ /प्र. क्र . ८५ / का -०३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० 
( २००० चा ५६ ) ( ज्याचा उल्लेख यानंतर “ बाल न्याय अधिनियम ” असा केलेला आहे ) मधील कलम २९ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, महिला व बाल विकास विभाग, क्र . बाकस-२०११ / प्र. क्र . 
२४३/ का -०३, दिनांक २ एप्रिल २०१३ ( ज्यास यानंतर “ उक्त अधिसूचना ” म्हणून संबोधले आहे) मधील अनुसूचीतील स्तंभ ( २) येथे दर्शविलेल्या 
नागपूर आणि इतर काही जिल्ह्यांसाठी बाल कल्याण समिती गठित केली आहे आणि उक्त अधिनियमांतर्गत दुर्लक्षित बालकांची काळजी व संरक्षण 
करण्यासाठी समितीला प्रदान केलेल्या शक्ती व कर्तव्य पार करण्याकरिता अध्यक्ष व सदस्यांची उक्त अनुसूचीतील अनुक्रमे स्तंभ ( ३) व ( ४) 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना दिनांक २ एप्रिल २०१३ अन्वये नागपूर जिल्ह्याकरितासुद्धा बाल कल्याण समिती (ज्यास यानंतर “ उक्त 
समिती ” म्हणून संबोधले आहे ) गठित केली आहे ; आणि उक्त अधिसूचनेन्वये श्री . नारायण गणपत हजारे यांची उक्त बाल कल्याण समिती , 
नागपूर वर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे आणि शासन अधिसूचना महिला व बाल विकास विभाग क्र . CWC . २०११/प्र. क्र . २४३ ( ३) / 
का -३, दिनांक २४ जुलै २०१४ अन्वये प्रा . डॉ. नंदा पागुळ आणि श्री . संजय काशिनाथ सोनटक्के यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. तसेच 
शासन अधिसूचना महिला व बाल विकास विभाग क्र . CWC. २०११ / प्र. क्र . २४३ ( भाग-२)/ का -३, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये श्रीमती 
अंजली ज्ञानेश व्यवहारे ( गावंडे) यांची उक्त समितीवर अध्यक्ष म्हणून आणि श्रीमती बीना सुनकर यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ( 

( ज्यास 
यानंतर “ उक्त अध्यक्ष व सदस्य असे संबोधले आहे ) ; 


भाग चार - अ - ११७-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२, शके १९ ३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य यांनी भवन्स , सिव्हील लाईन्स , नागपूर आणि उप संचालक (शिक्षण), नागपूर विभाग , 
नागपूर यांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २०० ९ ( २०० ९ चा ३५ ) अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नोटीस दिलेली आहे 
आणि याबाबत राज्य शासनाने चौकशी केली असता उक्त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी ते बाल न्याय 
अधिनियमान्वये दोषी आढळले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे केलेल्या पदाच्या गैरवापरास्तव महाराष्ट्र शासनाने उक्त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती समाप्त 
करण्याचे ठरविले आहे. 

आता, त्याअर्थी बाल न्याय अधिनियम ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) २००० ( २००० चा ५६ ) कलम २९ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती अंजली ज्ञानेश व्यवहारे( गावंडे) आणि उक्त 
समितीचे सदस्य श्री . नारायण गणपत हजारे, प्रा . डॉ . नंदा पागुळ , श्री . संजय काशिनाथ सोनटक्के आणि श्रीमती बीना सुनकर यांची नियुक्ती समाप्त 
करीत आहे आणि महाराष्ट्र शासन उक्त अधिसूचना दिनांक २ एप्रिल २०१३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये अनु . क्र. १९ मधील नागपूर जिल्ह्यासंदर्भात स्तंभ (३) मधील अध्यक्ष श्रीमती अंजली ज्ञानेश व्यवहारे ( गावंडे) 
यांच्याबाबतची नोंद व स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य श्री . नारायण गणपत हजारे , प्रा . डॉ . नंदा पागुळ , श्री . संजय काशिनाथ सोनटक्के आणि श्रीमती 
बीना सुनकर यांच्या नोंदी वगळण्यात येत आहेत ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . बा . हजारी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२ , शके १९ ३७ 


३ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
3rd Floor , New Administrative Building, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralya ,Mumbai 400 032, dated the 3rd August 2015 

NOTIFICATION 


THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT, 2000 . 

No. CWC . 2015 /CR -85 /D - 3.- Whereas , the Government of Maharashtra has vide Government 
Notification , Women and Child Development Department, No. CWC - 2011/CR - 243/D - 3 , dated the 
2nd April 2013 (herinafter referred to as “ the said Notification ” ), issued in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) 
Act , 2000 (56 of 2000 ) (hereinafter referred to as " Juvenile Justice Act " ), constituted Child Welfare 
Committees for various districts , including Nagpur district, specified in column (2 ) of the Schedule 
appended thereto and also appointed Chairperson and Members thereof specified in column 
Nos . ( 3) and (4 ) respectively, of the said Schedule , for exercising the powers and discharging the 
duties conferred on such Committees in relation to child in need of care and protection under the 
said Act; 

And Whereas, by the said notification dated the 2nd April 2013 the Child Welfare Committee 
for Nagpur (hereinafter referred to as “ the said Committee” ) has also been constituted and 
Shri Narayan Ganpat Hajare has been appointed as the Member of the said Child Welfare 
Committees for Nagpur and vide Government Notification , Women and Child Development 
Department, No. CWC. 2011/CR - 243( 3 )/ D -3 , dated the 24th July , 2014 Prof. Dr. Nanda Pagul and 
Shri Sanjay Kashinath Sontakke have been appointed as the Members of the said Committee and 
vide Government Notification , Women and Child Development Department, No. CWC. 2011/ 
CR -243 (Part II) /D - 3 , dated the 18th November , 2014 Smt. Anjali Dnyanesh Vyavahare (Gawande ) 
has been appointed as the Chairperson and Smt. Beena Sunkar has been appointed as the Member 
thereof (hereinafter referred to as “ the said Chairperson and Members” ) ; 

And Whereas, after holding and inquiry against the said Chairperson and Members of the 
said Committee for issuing a notices to the Bhavans , Civil Lines , Nagpur and Deputy Director , 
Education , Nagpur Division , Nagpur regarding implementation of the Right of Children to Free 
and Compulsory Education Act, 2009 ( 35 of 2009 ), the State Government has found the said 
Chairperson and Members guilty of misuse of powers vested in them under Juvenile Justice Act ; 

And Whereas, in view of aforsaid misuse of powers , the Government of Maharashtra has 
taken a decision to terminate the appointment of the said Chairperson and Members of the said 
Committee . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 29 of the 
Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2000 (56 of 2000 ) , the Government of 
Maharashtra hererby terminates the Chairperson Smt. Anjali Dnyanesh Vyavahare (Gawande ) 
and Members of the said Committee Shri. Narayan Ganpat Hajare, Prof. Dr. Nanda Pagul, 
Shri Sanjay Kashinath Sontakke and Smt. Beena Sunkar and for that purpose amends the said 
notification , dated the 2nd April 2013 , as follows : 

In the said notification , in the schedule , in entry 19 relating to the Child Welfare Committee , 
Nagpur District , the entry in column (3 ) relating to Chairperson Smt. Anjali Dnyanesh Vyavahare 
(Gawande) and the entries in column (4 ) relating to Members Shri Narayan Ganpat Hajare, 
Prof. Dr. Nanda Pagul, Shri Sanjay Kashinath Sontakke and Smt. Beena Sunkar shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. B. HAJARI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


